भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत 
जीवन गौरव पुरस्कार सोहळा व शास्त्रीय संगीत 
महोत्सवाच्या आयोजन खर्चास मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. भीजोपु २०१८ (१२)/प्र.क्र. ३९५/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : ०६ मार्च, २०१९ 


वाचा :- शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.रासांधो २०१०/शासंप्रो 
२०११/प्र.क्र.३०६/सां.का.४, दिनांक ३० जानेवारी, २०१३ 


प्रस्तावना :- 

उपनिर्दिष्ट शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत प्रोत्साहन 
योजना सुरु करण्यात आळेली आहे. सन २०१८ चा भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत 
जीवन गौरव पुरस्कार पं. केडावराव गिंडे यांना जाहीर झालेला आहे. हा पुरस्कार प्रदान सोहळा 
दिनांक १० जानेवारी, २०१९ रोजी Bada चव्हाण नाटयगृह, कोथरुड, पुणे येथे संपन्न 
MSS असून त्यासोबत दिनांक १० ते १२ जानेवारी, २०१९ रोजी भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी 
शास्त्रीय संगीत महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी झासत्रीय 
संगीत जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान सोहळा व भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत 
महोत्सवाच्या आयोजनासाठी आलेल्या खर्चास कार्योत्तर मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

या शासन निर्णयान्वये भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी जीवन गौरव पुरस्कार प्रदान सोहळा 
खर्च विवरणपत्र - १ मध्ये दर्शविल्यानुसार रुपये २,४१,१२६/- व भारतरत्न पं. भीमसेन GA 
शास्त्रीय संगीत महोत्सवाचे आयोजन खर्च विवरणपत्र - २ मध्ये दर्शविल्यानुसार रुपये 
१३,५५,५५४/- अशा एकूण रुपये १५,९६,६८०/- (रुपये पंधरा लाख शहाण्णव हजार सहाशे ऐंशी 
मात्र) इतक्या खर्चास खालीलप्रमाणे मंजुरी देण्यात येत आहे. 


विवरणपत्र-१ 
अ.क्र तपशील रक्‍कम रुपये 
[esas | मानचिन्ह ४३,१२०/- 
२. । शाल, बटवा आणि पुस्तक खरेदी ९,९९६/- 
३. | मानपत्र लिहिणावळ व फ्रेम खर्च १५,४४०/- 
४. | पुरस्कारा्थी प्रवासखर्च ७,०३५/- 
५. | रांगोळी, स्वागत, गेट सजावट २४,५००/- 
६. | वर्तमानपत्र जाहिरात खर्च ५०,०००/- 
७. | समिती सदस्य पुरस्कार निवड बैठकीचा प्रवासखर्च, चहापान, भोजनखर्च २२,१००/- 
८. | समिती सदस्य पुरस्कारास उपस्थित राहण्याचा प्रवास खर्च १४,९३५/- 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु २०१८ (१२)/प्र.क्र. ३९५/सां.का.४ 


९. | समन्वयक खर्च २०,०००/- 

Pao. | पुरस्कार्थी ऑडिओ व्हिडीओ (ए.व्ही.) खर्च ३४,०००/- 

एकूण खर्च | २,४१,१२६/- 

विवरणपत्र - 2 

अ.क्र तपशील रक्‍कम रुपये 
दि . | कलाकारांचे मानधन ३,५०,०००/- 
२. | निवेदन मानधन १ निवेदक x 3 दिवस x 2,900 ६,३००/- 
३. | नेपथ्य/एल.ई.डी सजावट 3 दिवस २,४०,०००/- 
४. | ध्वनीव्यवस्था (थ्री वे माइक सिस्टिम 3 दिवसांकरिता) ६३,५००/- 
५. | WHat व्यवस्था ३ दिवसांकरिता ६०,०००/- 
६. | छायाचित्रण व व्हिडीओ शुटींग ८५,०००/- 
७. | बोड, बॅनर प्रिंटींग खर्च १४,६७६/- 
८. | कारपेट, खुर्च्या, लेव्हल्स, कमान, पोडीयम आणि इतर ५१,७००/- 
९. | पुष्पगुच्छ सजावट १९,०००/- 
| do. | पॅम्पलेट प्रिटींग व वाटप २३,५००/- 
sae] आयोजजनाप्रित्यर्थ अंतर्गत प्रवासखर्च ५७,६५१/- 
१२. | कलावंत व त्यांचे साथीदार यांचा चहा/अल्पोपहार/भोजनखर्च ३ दिवसासाठी ४९,७१६/- 
१३. | निमंत्रण पत्रिका डिझाईन, आर्टवर्क, छपाईखर्च ५७,५००/- 
१४. | 3 दिवसीय नाटयगृह भाडे १,९७,३३५/- 
१५. | निवास व्यवस्था २७,३११/- 
१६. | स्वयंसेवक मानधन ३०,०००/- 
१७. । इतर अनुषंगिक खर्च २२,३६५/- 
एकूण खर्च | १३,५५,५५४/- 


२. याबाबतचा खर्च मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५ कला व संस्कृती, (००) १०२, कला व 
संस्कृती यांचे प्रचालन, (०१) शास्त्रीय प्रेक्षागृहे व सभागृहे, (०१) (०३) भारतरत्न पं. भीमसेन जोशी 
शास्त्रीय संगीत प्रोत्साहन योजना (२२०५ ३३२१) ५० इतर खर्च या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८- 
२०१९ या वर्षीच्या मंजूर तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच 
लेखाधिकारी, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 
घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर प्रकरणी वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनियम, दिनांक १७ 
एप्रिळ, २०१५ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला, उपविभाग ३, अ.क्र.४, 
परिच्छेद क्र. (२) (२७ (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार, तसेच समाज 
कल्याण, सांस्कृतिक कार्य, क्रीडा व पर्यटन विभाग यांचे शासन निर्णय क्र. सांकासं- १३७६/ 
८४५७/ XIl, मंत्रालय, मुंबई दिनांक ८ मार्च, १९७७ अन्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भीजोपु २०१८ (१२)/प्र.क्र. ३९५/सां.का.४ 


षु. 


सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. AMF २०१८/प्र.क्र.६९/ अर्थसं-३, 


दिनांक २ एप्रिल, २०१८ Helles परिच्छेद क्र. ६ (अ) (ब) (क) व ७ (८) (७ ची पूर्तता होत असून 


उर्वरित सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील उर्वरित सर्व अटी लागू होत नाहीत. 


&. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०३०७१६१३४००२२३ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Vilas Ramrao 

Thorat 

Date: 2019.03.07 16:15:31 +05'30' 
(विलास रा. थोरात) 


शासनाचे उप सचिव 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 


. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई 


. उप सचिव (सांस्कृतिक काय), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई 


. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १/२ मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा )- 9/2 मुंबई/नागपूर महाराष्ट्र राज्य 

९. 


अवर सचिव, अर्थसंकल्प शाखा, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 


१०.निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


